राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 
योजनेंतर्गत प्राप्त ९९ यंत्रमाग 
सहकारी संस्थांच्या प्रस्तावांची वर्धन 
क्षमता व इतर बाबी तपासून राष्ट्रीय 
सहकारी विकास  निगमकडे 
मंजुरीकरिता शिफारस करण्यासाठी 
समिती पुनर्गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. यंत्रमाग- २०१२/प्र.क्र.३४/टेक्स-२ 
१६ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- १) सहकार, पणन FT FATE विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- यंत्रमाग- १३०६/प्र.क्र.१४१/ 
टेक्स- २, दिनांक: २२ जानेवारी, २००९. 
२) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- यंत्रमाग- २००९/प्र.क्र.२९२/ 
टेक्स- २, दिनांक: ९ डिसेंबर, २०११. 

प्रस्तावना :- 

वाचा क्र. १ येथीळ शासन निर्णयान्वये सुरु करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय सहकारी विकास 
निगम योजनेंतर्गत प्राप्त ९९ यंत्रमाग सहकारी संस्थांच्या प्रस्तावांची वर्धनक्षमता व इतर बाबी 
तपासून राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमकडे मंजुरीकरिता शिफारस करण्यासाठी वाचा क्र.२ 
येथील शासन निर्णयान्वये प्रधान सचिव (नियोजन) यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेली 
समिती नियोजन विभागाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे पुनर्गगीत करुन सचिव/प्रधान सचिव/अपर 


मुख्य सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

वाचा क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये सुरु करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय सहकारी विकास 
निगम योजनेंतर्गत प्राप्त ९९ यंत्रमाग सहकारी संस्थांच्या प्रस्तावांची वर्धनक्षमता व इतर बाबी 
तपासून राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमकडे मंजुरीकरिता शिफारस करण्यासाठी वाचा क्र. २ 
येथील शासन निर्णयान्वये प्रधान सचिव (नियोजन) यांचे अध्यक्षतेखाळी गठीत करण्यात आळेली 
समिती पुनर्गठीत करुन सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे अध्यक्षतेखाली 


खालीलप्रमाणे गठीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रमाग- २०१२/प्र.क्र.३४/टेक्स-२ 


उप सचिव अथवा त्यापेक्षा वरील दर्जाचे प्रतिनिधी 


सचिव/प्रधान सचिव /अपर मुख्य सचिव (वस्त्रोद्योग) अध्यक्ष 
सचिव/प्रधान सचिव /अपर मुख्य सचिव (नियोजन) किवा सदस्य 
त्यांचे उप सचिव अथवा त्यापेक्षा वरील दर्जाचे प्रतिनिधी 

सचिव/प्रधान सचिव /अपर मुख्य सचिव (व्यय) किवा त्यांचे सदस्य 


२. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे व मा. मंत्री (वित्त व 


नियोजन) यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०८२२१७०४२१६३०२ असा आहे. हा 


seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काटण्यांत येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Gauri Rahul 
Mhaske 


itally signed by Gauri Rahul Mhask: 


ण 
Marketin. 
रर 


2.5.4.20=e3b06f24c3cSbb026c414c42f865f39144c2 1 fbOf8c3a6 


Of Maharasht 


5 Department, postalCode=400032, 


9cBe6e8dc2cSbb' 


INumber=b0 1 8ba858dd6b20cc7a84febc86a86d6a6e9ac3 


‘56cSdbfcd89f36c74de3e1f, cn=G 
Date: 2019.08.22 17:09:20 +05'30' 


(गौरी रा. म्हस्के) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


AN AD -O 


सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर 


&. ८७ SX 


नियोजन विभाग (कार्या-१४३१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
वित्त विभाग ( व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
निवड नस्ती (टेक्स-२). 


मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. मंत्री (वस्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा.राज्यमंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


